अँड. श्रीम. रेबेका गोन्साल्वेझ, विशेष सरकारी 
अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 
आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई येथील गु.र. क्र.८९/२०१३ 
या गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या खटल्यामध्ये मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथील न्यायालयीन कामकाज 
पाहण्यासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.३८७/पोल-१० 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ- शासन अधिसुचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-१०१६/यु.ओ.आर.६४/ डी-१४, 


दिनांक ०८/१०/२०१८. 


शासन निर्णय:- 
आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई येथील गु.र.क्र.८९/२०१३ या गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या प्रकरणात 


मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथे शासनाच्या वतीने कामकाज पाहण्यासाठी अँड.श्रीमती रेबेका 


गोन्साल्वेझ, विशहोष सरकारी अभियोक्ता यांची विधि व न्याय विभागाने उपरोक्‍त दि.०८/१०/२०१८ 


च्या अधिसुचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती केली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी 


अँड.श्रीमती रेबेका गोन्साल्वेझ,विशोष सरकारी अभियोक्ता यांना खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास 


या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ न्यायालयात उपस्थित राहण्याची फी > ₹१०,०००/- 
बो ठापथपत्राचा मसुदा तयार करणे फी -  ₹५,०००/- 
क) पिटीशानचा मसुदा तयार करणे फी -  ₹७,५००/- 
ड लेखी अभिप्रायफी 2 ₹५,०००/- 
इ लघु विचारविनिमय फी z %2,000/- 
फ) = dle विचारविनिमय फी : ₹५,०००/- 
a परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय VIS उपायुक्त दर्जाहून 


कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 


प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्रीमती रेबेका गोन्साल्वेझ, विशेष 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२३/प्र.क्र.३८७/पोल-१० 


सरकारी अभियोक्ता यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी वा भत्ता 
अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च विभागाच्या मागणी क्र.-१ बी, "२०५५-पोलीस, (००) (१०८)-राज्य 


मुख्यालय पोलीस, (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना, (२०५५ ००९७, २८- व्यावसायिक सेवा", या 


लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


8. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र - २०१५/ प्र.क्र.२१/ 2094/ 


विनियम, दि.२९ जुले, २०१५ अन्वये, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका - १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग-दोन मध्ये नव्याने GPAs केलेल्या अ.क्र.४९ नियम क्र. १६६-अ अन्वये प्रदान केलेल्या 


अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०१८१ १३०१५५४०१७२२९ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 
DN: c Gi ent Of =H 


Kishor Shyamrao °:: 
B h a | erao seve ककत मनी co, gi कीत aan 


hal 
Date: 2018.11.30 16:00:47 +05'30' 


(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


आपणांस विनंती करण्यात येते की, प्रस्तुत प्रकरणी विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त अँड.श्रीमती रेबेका गोन्साल्वेझ यांना अंतिमत: अदा करण्यात आलेल्या फी ची एकूण 
रक्कमेची सविस्तर तपशिलवार माहिती शासनास उपलब्ध करुन द्यावी. 


२. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई. 


३. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त आणि मुख्य तपासी अधिकारी (SIT-NSEL), आर्थिक गुन्हे विभाग, 


मुंबई, पोलीस आयुक्‍त कार्यालय,बृहन्मुंबई. 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळलेखापरीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.३८७/पोल-१० 
५. अधिदान व लेखाअधिकारी,मुंबई. 


६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई. 


७. उपसचिव (पोल-१ १), गृह विभाग,मंत्रालळय, मुंबई 


८. विधि व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 


९. वित्त विभाग (व्यय- ७) मंत्रालय, मुंबई. 


१०. अँड.श्रीमती रेबेका गोन्साल्वेझ,२४-बी, राजा बहादुर मॅन्हन-॥, दुसरा मजला, ऑफिस 


नं.१११,राजा बहादुर कम्पाऊंड,अंबालाल दोशी मार्ग,फोर्ट,मुंबई-४०० ०२३. 


११. निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


